भारत निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारितील निवडणूक 
विषयक कामांसाठी जिल्हा/तालुका स्तरावर निर्माण 
करण्यात आलेल्या पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.२०२(५)/१७/निवडणूक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०२४ 


१) शासन निर्णय क्रमांक : ईएसटी-१००८/प्र.क्र. ९१०/०८/३३, दिनांक ३१/७/२००९ 
२) शासन निर्णय क्रमांक: ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.२०२ (५/१७/निवडणूक, दिनांक १३.०३.२०२४. 


वाचा: 


शासन निर्णय:- 


संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक १ अन्वये भारत परिसीमन आयोगाच्या आदेशानुसार ज्या तालुक्यांमध्ये 
एकापेक्षा जास्त विधानसभा मतदारसंघ झाले आहेत, अशा तालुक्यांमध्ये जास्तीच्या विधानसभा 
मतदारसंघासाठी तहसील स्तरावर अतिरिक्त पदे सध्याच्या मंजूर पदांव्यतिरिक्‍त निर्माण करण्यात आलेली 
आहेत. सदर पदांना संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक २ अन्वये दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली आहे. ही सर्व ८४ पदे दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


तालुकास्तर 
तहसिलाचे पदनाम पदसंख्या पदनिर्मितीचा शासन निर्णय व दिनांक 
नांव 
धुळे नायबतहसीलदार | १ | झा.नि.क्र.ईएसटी-१००८/प्र.क्र.११०/०८/३३, 
लिपिक-टंकलेखक शिळ व दि.३१/७/२००९ 
शिपाई =a 
जळगांव | नायब तहसीलदार शिळ कं शा.नि.क्र.:ईएसटी-१००८/प्र.क्र.९१०/०८/३३, 
लिपिक-टंकलेखक |. ही. | दि.३१/७/२००९ 
शिपाई 1१ | 
अमरावती । नायब तहसीलदार fe "क. | शा.नि.क्र.:ईएसटी-१००८/प्र.क्र. ९१०/०८/२३, 
लिपिक-टंकलेखक दि.३१/७/२००९ 
शिपाई ॥ | 
नांदेड नायब तहसीलदार 1 | शा.नि.क्र.:ईएसटी-१००८/प्र.क्र.९१०/०८/२३, 
लिपिक-टंकलेखक शिक दि.३१/७/२००९ 
शिपाई ae 
औरंगाबाद | नायब तहसीलदार शा.नि.क्र.:ईएसटी-१००८/प्र.क्र. ९१०/०८/२३, 
लिपिक-टंकलेखक दि.३१/७/२००९ 
शिपाई 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


मालेगांव | नायब तहसीलदार fa | 
लिपिक-टंकळेखक | oa | शा.नि.क्र..ईएसटी-१००८/प्र.क्र. 2940/02/33, 
Prog > ae - 7 दि.३१/७/२००९ 
नाशिक नायब तहसीलदार ३ 
लिपिक-टंकलेखक ३ शा.नि.क्र.:ईएसटी-१००८/प्र.क्र. ९१०/०८/३३, 
शिपाई 3 दि.३१/७/२००९ 
भिवंडी नायब तहसीलदार २ 
लिपिक-टंकलेखक २ शा.नि.क्र..ईएसटी-१००८/प्र.क्र. ९१०/०८/२३, 
शिपाई २ दि.३१/७/२००९ 
कल्याण नायब तहसीलदार 3 
लिपिक-टंकलेखक ३ शा.नि.क्र.:ईएसटी-१००८/प्र.क्र. ९१०/०८/३३, 
शिपाई 3 दि.३१/७/२००९ 
ठाणे नायब तहसीलदार & 
लिपिक-टंकलेखक & शा.नि.क्र.:ईएसटी-१००८/प्र.क्र. ९१०/०८/२३, 
शिपाई चि दि.३१/७/२००९ 
हवेली नायब तहसीलदार ४ 
लिपिक-टंकळेखक 8 शा.नि.क्र..ईएसटी-१००८/प्र.क्र. 2940/02/33, 
शिपाई ९ दि.३१/७/२००९ 
सोलापूर उत्तर | नायब तहसीलदार =o 
लिपिक-टंकळेखक ae शा.नि.क्र..ईएसटी-१००८/प्र.क्र. 2940/02/33, 
frog Poa | दि.३१/७/२००९ 
करवीर नायब तहसीलदार a 
लिपिक-टंकळेखक | oa | शा.नि.क्र..ईएसटी-१००८/प्र.क्र. 2940/02/33, 
frog | oa | दि.३१/७/२००९ 
मिरज नायब तहसीलदार | oa | 
लिपिक-टंकलेखक 1१ शा.नि.क्र..ईएसटी-१००८/प्र.क्र. ९१०/०८/२३, 
शिपाई 1 oa | दि.३१/७/२००९ 
एकूण ८४ 


२. ही मुदतवाढ सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीकरीता रिक्‍त असल्याने व्यपगत झालेल्या पदांना लागू 


राहणार नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


३. ह्या पदांकरीता होणारा खर्च "मागणी क्र.ए-२, २०१५-निवडणुका १०३-मतदार याद्या तयार करणे व त्यांचे 
मुद्रण (००)(०१)मतदार याद्या तयार करणे व त्यांचे मुद्रण, ०१ वेतन-संगणक संकेतांक २०१५००३२," या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सदर लेखाशिर्षाखालील चालु आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., दिनांक 
०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९१९१७२३४२५४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MANOHAR 
RAMCHANDRA PARKAR 


(म. रा. पारकर) 
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी 
महाराष्ट्र राज्य 
प्रति, 


१) सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखाकोष भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई, 


) 
) 
) 
) 
) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
) 
) 
) 
) 


A 


2) x ww 


4 


mm 


निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

वित्त विभाग, व्यय-४/अर्थसंकल्प-१३/अर्थसंकल्प-१९/आ.पु.क., 

९) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई (२ प्रती), 
१०) सामान्य प्रशासन विभाग/ प्रशा-३ (१४-आअ), 

११) निवड नस्ती/निवडणूक शाखा, साप्रवि. 


Nn S 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


